पोळीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड यांच्या 
आस्थापनेवरील पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या 
टप्प्यात निर्माण झालेल्या एकूण २६३३ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ मार्च, २०२४. 


= 
— 
I 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३, दि.२८.०५.२०१८. 

2) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.१७.०९.२०२०. 

३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.२६.०३.२०२१. 

४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.३०.०९.२०२१. 

५) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.२३.०३.२०२२. 

६) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.२८.०९.२०२२. 

७) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.०२.०३.२०२३. 

८) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.२१.०९.२०२३. 

९) सहायक पोलीस महानिरीक्षक(नि.व स.),पोलीस महासंचालक कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/पो.आ.पिंपरी-चिंचवड/५१/२०१९, दि.२३.०२.२०२४. 

१०) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि.२८.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे पोलीस आयुक्त, पुणे 
TeX व पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करुन पिंपरी चिंचवड wer व 
परिसराकरीता स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. या शासन निर्णयानुसार 
पोलीस आयुक्‍्त,पिपंरी-चिंचवड यांचे आस्थापनेवर तीन टप्प्यात एकूण २६३३ पदे (पहिल्या टप्प्यात-६०% 
म्हणजे १५६८, दुसऱ्या टप्प्यात-२०% म्हणजे ५५२ व तिसऱ्या टप्प्यात २०% म्हणजे ५१३ पदे) निर्माण 
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 


२. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात निर्माण केलल्या विविध संवर्गातील १५६८ पदांना यापूर्वी वेळोवेळी 
उक्त संदर्भीय क्र.२ ते ५ येथील नमूद शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात आली होती. यापूर्वी २६३३ 
पदांना संदर्भीय क्र.८ येथीळ दि.२१.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयाव्दारे दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


वि 


आता, सहायक पोलीस महानिरीक्षक (नि.व स.) पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई उपरोक्त संदर्भ क्र.९ येथील दि.२३.०२.२०२४ रोजीच्या पत्राव्दारे पोलीस आयुक्त, पिपंरी-चिंचवड 
यांचे आस्थापनेवर पहिल्या, दुसर्‍या व तिसऱ्या टप्प्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या खालील 


तक्त्यात नमूद केलेल्या एकूण २६३३ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२४ पासून मुदतवाढ देण्याची विनंती 
केली आहे. 


अ) पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठी पहिल्या टप्प्यामधील निर्माण करण्यात आलेली १५६८ 
पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र | कार्यकारी पदे | पदसंख्या | अकार्यकारी पदे | पदसंख्या | दवाखान्याकरिता पदे | पदसंख्या 
धमि पोलीस आयुक्‍त co | प्रशासकीय तनी वैद्यकिय अधिकारी वर्ग- शकी 
अधिकारी १ फिजीशियन 
2 । अपर पोलीस | कार्यालय | वैद्यकिय अधिकारी वर्ग- | 
आयुक्‍त अधीक्षक १ एमबीबीएस 
3 । पोलीस उप २ स्वीय सहायक ae वैद्यकिय अधिकारी वर्ग- aa 
आयुक्‍त २ स्त्रीरोग तज्ञ 
he सहायक a कनिष्ठ श्रेणी षक परिचारीका षि 
पोलीस आयुक्‍त लघुलेखक 
५ | पोलीस २४ लेखा अधिकारी i मिश्रक aa 
निरीक्षक 
६ | सहायक ३६ सहायक लेखा णि औषध निर्माण अधिकारी | 
पोलीस अधिकारी 
निरीक्षक 
कन पोलीस ६५ विधी अधिकारी २ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ =| 
उपनिरीक्षक (वैज्ञानिक सहायक) 
८ | सहायक ८८  । प्रमुख लिपीक शि वैज्ञानिक सहायक | 
पोलीस 
उपनिरीक्षक 
९ | पोलीस | वरिष्ठ श्रेणी ९ क्ष-किरण तंत्रज्ञ | 
हवालदार लिपीक 
प्न पोलीस नाईक ३३६ । कनिष्ठ श्रेणी २० ड्रेसर | 
लिपीक 
हि १ | पोलीस शिपाई ७४४ | फोटोग्राफर वॉर्ड बॉय ०२ 
१२ फिंगर प्रिंट a आया 1 | 
एक्स्पर्ट 
१३ मोची शिळा चपराशी प्ली 
१४ | हेडकुक ।_: WHS २ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


१५ सहायक हेड २ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक शं 
कुक 
१६ मेस Wee ३ 
१७ माळी ea 
१८ शिंपी [eel 
१९ न्हावी | अ. "| 
२० कार्यालयीन & 
शिपाई 
२१ सफाईगार a 
एकूण १४७८ Pw 2o 
पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठी दुसऱ्या टप्प्यामधील निर्माण करण्यात आलेली ५५२ 
पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र | कार्यकारी पदे पदसंख्या | अ.क्र. | अकार्यकारी पदे पदसंख्या 
१ | पोलीस निरीक्षक ७ a वैदयकीय अधिकारी वर्ग १ एमबीबीएस | ey 
Q सहायक पोलीस निरीक्षक १४ ।२ परिचारिका Pe 
3 पोलीस उपनिरीक्षक २९ ।|३ औषध निर्माण अधिकारी शिका 
४ | सहायक पोलीस | ३२ |४ ड्रेसर a 
उपनिरीक्षक 
षु पोलीस हवालदार ६१ oly वॉर्ड बॉय pa 
नि पोलीस नाईक ११४ |g आया शिका 
७ पोलीस शिपाई २५९ ।७ चपराशी बिळे oe 
एकूण-अ ५१६ ।८ सफाईगार 1१ | 
८ | कार्यालय अधीक्षक शिक एकूण-क ८ 
९ | कनिष्ठ श्रेणी लघुलेखक 10१ | 
| 9° | विधी अधिकारी Pe | 
“११: प्रमुख लिपिक बिळे या 
१२ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ३ 
१३ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक & 
१४ फिंगर प्रिंट एक्स्पर्ट ae | 
१५ मोची ae 
१६ हेडकुक | a | 
१७ सहायकहेडकुक | १ | 
१८ मेस Wee २ 
१९ माळी शिक आं 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


२० शिपी a 
२१ न्हावी =a 
२२ कार्यालयीन शिपाई २ 
२२ SHS Ty ४ 
एकूण-ब २८ 
एकूण अब ५४४ एकूण B+ d+h ५५२ 
पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्‍तालयासाठी तिसऱ्या टप्प्यामधीळ निर्माण करण्यात आलेली ५१३ 
पदांचा तप्षील खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र | कार्यकारी पदे qed अ.क्र पोलीस दवाखान्याकरीता पदसंख्या 
ख्या 
धि पोलीस निरीक्षक & Fa || परिचारिका Lt 
२ सहायक पोलीस निरीक्षक ८ २ वॉर्ड बॉय शिका 
३ पोलीस उपनिरीक्षक २६ |।३ सफाईगार शिळ आं 
४ सहायक पोळीस | ३१ एकूण-क ३ 
उपनिरीक्षक 
षु पोलीस हवालदार ५५ 
६ पोलीस नाईक ११२ 
७ पोलीस शिपाई २५२ 
एकूण-अ ४८९ 
८ | निम्न श्रेणी लघुलेखक = 
९ विधी अधिकारी |" | 
| 9° | प्रमुख लिपिक [ae 
[Aa] q वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ३ 
१२ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ६ 
१३ सहायकहेडकुक | 2 | 
१४ मेस Wee २ 
१५ कार्यालयीन शिपाई २ 
१६ SHS Ty ४ 
एकूण-ब २१ 
एकूण अब ५१० एकूण अ--ब>क ५१३ 


२. म्हणून, आता पोलीस आयुक्त,पिंपरी-चिंचवड यांच्या आस्थापनेवरील उपरोक्‍त THA (अ,ब व क) 
मध्ये नमूद केलेल्या पहिल्या, दुसर्‍या व तिसऱ्या तप्प्यात निर्माण झालेल्या (१५६८--५५२--५१३) एकूण 
२६३३ अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०२४ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत खालील अटींच्या 
अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 
पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन करण्यात 
यावे. 


३. यासाठी होणारा खर्च हा गृह विभाग, मागणी क्रमांक “बी-१, २०५५-पोळीस, (००) १०९ जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल (२०५५०१६८), मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ 
जिल्हा पोळीस (००) (०२) जिल्हा हॉस्पीटल (२०५५०१७७), मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (०० 
११० ग्राम पोळीस (००) (०१) पोलीस पाटील व मेवास पोलीस (20440229), मागणी क्रमांक बी-१, २०५५- 
पोलीस, (००) ००१ संचाळन व प्रशासन (००) (४१) गुप्तसेवा खर्च (२०५५००१४), मागणी क्रमांक बी- 

२०५५-पोलीस, (००) ००१ संचालन व प्रशासन (००) (०२) पोलीसांची भरती (२०५५०६६९), मागणी क्रमांक 
बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोळीस (००) (०५) कोंडवाडे (२०५५०२२१) ” या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. BT areas निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 29.02.2028 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१३१७२७५५२५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KAIL AS AR JUN coo GOVERNMENTOF MARANA owe 


2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03eb46 
:d241a604d42bb, postalCode=400032, st=Mahi 


G A | KW A D ESAIESSASAACOMDEOSCD,c-AOKASANUNGAKNAD 
(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड. 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी ळेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 

०) निवड नस्ती. 


Sf ७ 500. ५३9.) ae Ss आटे 


-0 ~~ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


